( 


Reg. No . NP CITY/236/ 2015 - 17 
Published on 4th June 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक १८ ] गुरुवार ते बुधवार , मे २८- जून ३, २०१५/ ज्येष्ठ ७-१३ , शके १९३७ [ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये १० .०० 
___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१ -८ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ, चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिध्द करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
१ - ८ 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ५६८ . 


___ उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक -मं . अ -(पू) पं. कृ .वि .- कावि - ५०८ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ -२०१४- प्रक्र ७७ - अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
अ. - एक -१ ( १५४२ ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २८- जून ३ , २०१५/ ज्येष्ठ ७-१३ , शके १९३७ 


निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 

__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष- ८ अका 
१- भूसं - कावि -४५८ - २०१५ , दिनांक १५ एप्रिल २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . शेगावकर , 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू)(पं . कृ . वि .) जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ -४७ - २०१० - २०११ , गाव - पिंपळखुटा , तालुका - पातुर , जिल्हा - अकोला . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १) 

( ३ ) 
हे . आर 


००६ 


८ / ४ ब 
११/ १ ई 


० ०२ 


एकूण . . 


००८ 


: 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
उतावळी प्रकल्प , ता . मेहकर , जि . बुलढाणा . 
उतावळी नदी प्रकल्प हा बुलढाणा जिल्ह्यातील व मेहकर तालुक्यातील देऊळगांव साकरशा गांवाजवळ 
बांधण्यात येत आहे . प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात दिनांक १ सटेंबर १९९९ रोजी झाली . या प्रकल्पाच्या 
माती धरणाची लांबी अनुक्रमे लेंडी व उतावळी ९२३ + ९३३ = १८५६ मी . व वक्रकार सांडव्याची लांबी 
३४५.६० मी . असून महत्तम उंची २६ .०० मी . व २० . ६७ मी . आहे . या प्रकल्पाच्या उजव्या बाजुकडून 
१७.५१ कि . मी . कालवा उगमीत होत आहे . या प्रकल्पामुळे मेहकर तालुक्यातील १८१ हेक्टर व 
पातुर तालुक्यातील ३५३९ हेक्टर असा एकूण ३७२० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . 
प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ५३९४ हे . जून २०११ अखेर निर्मीत झाली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २८ - जून ३, २०१५/ ज्येष्ठ ७-१३ , शके १९३७ 


समाजाला मिळणारे लाभ 

: - ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) धरणाची एकूण साठवण क्षमता 

२० .८१ दलघमी आहे . तसेच उपयुक्त साठा १९. ७९ दलघमी एवढा आहे . सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध 
करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त असून, प्रकल्पाचीसिंचन क्षमता ५३९४ हे . आहे . या 
योजनेमुळे मेहकर तालुक्यातील १ व पातुर तालुक्यातील १२ गावांना सिंचन फायदा होणार आहे . तसेच 
या प्रकल्पातील २.०९ दलघमी पाणीसाठा बाळापूर शहराला पिण्याकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे . 
त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन 

: - सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गांव बाधीत होत नाही. 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा अभ्यास : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : - निरंक 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : - निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ) पं . कृ .वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ५६९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक -मं . अ-(पू)पं .कृ .वि .- कावि -५१३-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्रक्र ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २८ - जून ३, २०१५/ ज्येष्ठ ७-१३, शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष- ८ अका 
१- भूसं - कावि- ४५८ - २०१५, दिनांक १५ एप्रिल, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . शेगावकर , 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू)(पं . कृ . वि .) जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७ -२०१२-२०१३, गाव - सस्ती , तालुका - पातुर , जिल्हा - अकोला . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 

हे . आर 
७६/ १अ 
७६ /१अ 
७७/ ३ 
६८ / १अ 
६८ / १ 
६८ / २ 
६८ / ३ 
७५/ २ 
७५ / ३ 
७० / १ 
७० / २ 
७० / ३ 
७१ / पैकी 
७० / ३ पैकी 
७२ पैकी 
४९ / १अ 
४९ / २ब 
४९ / २ब 
४९ / ३अ 
४९ / ४अ 
४९ / ५ 
५७/ १ 
५७/ २ 
५७/ ३ 
५८ / १ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मे २८ - जून ३, २०१५/ ज्येष्ठ ७-१३, शके १९३७ 


अनुसूची-एक — चालू 


( १ ) 


(२ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


५८ / १अ 


० 


५८ / पैकी 


० 


५८/ ३ 


० 


५८ / २ 


० 


० 


० 


० 


० 


५८ / ५ 
५८ / २ 
५९ / ४ 
६४/ १ 
६०/ १ 
६० / २ 
६०/ ३ 
६१ / ४ 


० 


० 


० 


० 


६१/ ३ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


६१ / १क 
६१/ १ड 
४९ / १ 
५० / ३ 
५०/ २अ 
५० / १अ 
५२ पैकी 
५६/ ३ 
५६ / २ब 
५६ / १ 
५५ / ३ 
५५/ २अ 
५५ / १ 
५४/ २ व ५४/ ३ 
५४/ १अ 
५४/ १ 
९० /३अ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


९०/ ३ 


० 


० 


९०/ १अ 
५३/ १ 


० 


एकूण . . 


६४७ 


Ï 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पकार्याचेवर्णन 


Ï 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
उतावळी प्रकल्प , ता . मेहकर , जि . बुलढाणा. 
उतावळी नदी प्रकल्प हा बुलढाणा जिल्ह्यातील व मेहकर तालुक्यातील देऊळगांव साकरशा गावाजवळ 
बांधण्यात येत आहे . प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात दिनांक १ सटेंबर १९९९ रोजी झाली . या प्रकल्पाच्या 
माती धरणाची लांबी अनुक्रमे लेंडी व उतावळी ९२३ + ९३३ = १८५६ मी . व वक्रकार सांडव्याची लांबी 
३४५. ६० मी . असून महत्तम उंची २६.०० मी . व २० .६७ मी . आहे . या प्रकल्पाच्या उजव्या बाजुकडून 
१७.५१ कि . मी . कालवा उगमीत होत आहे . या प्रकल्पामुळे मेहकर तालुक्यातील १८१ हेक्टर व 


अ . - एक - २ ( १५४२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २८ - जून ३, २०१५/ ज्येष्ठ ७-१३ , शके १९३७ 


समाजाला मिळणारे लाभ 


पातुर तालुक्यातील ३५३९ हेक्टर असा एकूण ३७२० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . 
प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ५३९४ हे . जून २०११ अखेर निर्मीत झाली आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) धरणाची एकूण साठवण क्षमता 
२०.८१ दलघमी आहे . तसेच उपयुक्त साठा १९ .७९ दलघमी एवढा आहे . सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध 
करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त असून , प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ५३९४ हे . आहे . या 
योजनेमुळे मेहकर तालुक्यातील १ व पातुर तालुक्यातील १२ गावांना सिंचन फायदा होणार आहे . तसेच 
या प्रकल्पातील २. ०९ दलघमी पाणीसाठा बाळापूर शहराला पिण्याकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे . 
त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे . 


अनुसूची-तीन 
: - सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गांव बाधीत होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


अनुसूची- चार 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे 
या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : - निरंक 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : - निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू) पं. कृ .वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


दिनांक १४ मे २०१५ . 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ५७० . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक -मं . अ -( पू )पं . कृ .वि .- कावि- ५७५ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४- प्रक्र ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २८ - जून ३, २०१५/ ज्येष्ठ ७-१३ , शके १९३७ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूची मध्ये कारणे नमूद करावीत ) बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष-८ अका 
१- भूसं - कावि -४५८ -२०१५, दिनांक १५ एप्रिल २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . शेगावकर , 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू)( पं. कृ .वि .) जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७- २०१४- २०१५ , गाव - कवठा, तालुका - बाळापूर, जिल्हा - अकोला . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 


० 


० 


디 


० 


디 


6newwo 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


#88 


। 


२ १४ 
( एकत्र वहीवाट ) 


है& 


३ /६३ 
१ / ७२ 


एकूण . . 


१२ ५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे २८- जून ३ , २०१५/ ज्येष्ठ ७- १३ , शके १९३७ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्प, ता . बाळापूर , जि . अकोला . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


क्षमता 


अकोला जिल्ह्यातील खारपट्ट्यातील मौजे - कवठा , ता . बाळापूर या गावाजवळ मन नदीवर या कवठा 
बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मी . इतकी असुन उंची 
१७. २०५ मी . इतकी आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) धरणाची एकूण साठवण क्षमता 
९ .०३० दलघमी आहे . सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे . 
प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७२२ हे . आहे . या योजनेमुळे बाळापूर तालुक्यातील तीन व शेगांव तालुक्यातील 
एक गावास सिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील १.३४१ दलघमी पाणी पिण्याकरिता 
व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित करण्यात आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरुपी प्रश्न 
सुटणार आहे . 


अनुसूची-तीन 
: - सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गांव बाधीत होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश 


अनुसूची- चार 
: - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना 

उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे 
या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


ज्या 


- 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : - निरंक 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : - निरंक 

नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ) पं . कृ .वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 


येईल . 


अकोला : 
दिनांक : २१ मे २०१५ 


( अवाच्य) , 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( पू) पं . कृ. वि . 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


